संदर्भ- 


सन २०१६-१७ करीता भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१ अंतर्गत अनुदान अंतर्गत 
Establishment of Innovative concept of 
Science Centers at secondary & Higher 
secondary Ashram Schools या योजनेच्या 
मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.८४/का-१९ 


मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १०/०१/२०१९ 


१. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. केंद्रीय-२०१६/प्र.क्र.६४/का-१९, दि.३०/०३/२०१७ 
२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. भासंअनु-२०१७/प्र.क्र.१६/का.८(४), दि.०४/०८/२०१७ 
३. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.८४/का-१९, दि.०१/०१/२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक - 


सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरीता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत मंजूर 
Establishment of Innovative concept of Science Centers at secondary & Higher secondary Ashram 
Schools योजनेच्या रू.४००.०० लक्ष किमतीच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सुचनांना संदर्भाधिन ०३ वरील 
शासन निर्णयान्वये मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयामधील परिशिष्ट-१ मध्ये अ.क्र.२ 
(योजनेतील युनिट /लाभार्थी संख्या) साठी खालीलप्रमाणे शाळांची यादी वाचण्यात यावी. 


अ.क्र. । अपर | शाळा | प्रकल्प आश्रमशाळाचे नाव 
आयुक्त | क्रमांक अधिकारी 
१ ठाणे |।१ घोडेगांव । शासकिय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा, गोहे, ता. आंबेगाव जि. पुणे 
२ शासकिय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा, सोमतवाडी,ता.जुन्नर जि. पुणे 
३ शासकिय माध्यमिक आश्रम शाळा, कोहिडे, ता. खेड, जि. पुणे 
२ ठाणे |४ सोलापुर । शासकिय माध्यमिक आश्रम शाळा, होटगी, ता. द. सोलापुर जि. सोलापुर 
३ ठाणे षु डहाणु झासकिय माध्यमिक आश्रम शाळा, उधवा , ता. तलासरी जि. पालघर 
& शासकिय माध्यमिक आश्रम झाळा, धामणगाव , ता. तलासरी जि. पालघर 
७ शासकिय माध्यमिक आश्रम झाळा, ASR, ता. पालघर जि. पालघर 
शासकिय माध्यमिक आश्रम शाळा, Yoo , ता. पालघर जि. पालघर 
४ ठाणे ९ जव्हार | शासकिय माध्यमिक आश्रम शाळा, गोंदे , ता. मोखाडा जि. पालघर 
१० शासकिय माध्यमिक आश्रम झाळा, विनवळ , ता. जव्हार जि. पालघर 
११ शासकिय माध्यमिक आश्रम झाळा, दाभेरी, ता. जव्हार जि. पालघर 
१२ शासकिय माध्यमिक आश्रम शाळा, TER, ता.वाडा, जि. पालघर 
५ ठाणे |।१३ ।झाहापुर । शासकिय माध्यमिक आश्रम शाळा, शेणवे, ता. शहापुर जि. ठाणे 
१४ शासकिय माध्यमिक आश्रम शाळा, पेढरघोळ, ता. शहापुर जि. ठाणे 
१५ शासकिय माध्यमिक आश्रम झाळा, भिनार , ता. भिवंडी जि. ठाणे 
१६ शासकिय माध्यमिक आश्रम शाळा, अघई, ता. शहापुर जि. ठाणे 
& ठाणे १७ । पेण शासकिय माध्यमिक आश्रम झाळा, पिंगळस , ता. कर्जत जि. रायगड 
१८ शासकिय माध्यमिक आश्रम शाळा, पाथरज, ता. कर्जत जि. रायगड 
१९ शासकिय माध्यमिक आश्रम झाळा, वरवणे , ता. पेण जि. रायगड 
२० छासकिय माध्यमिक कन्या आश्रमशाळा, ASS, ता. कर्जत जि.रायगड 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.८४/का-१९ 


एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शिअल स्कूल 

9 नाशिक | 29 नाशिक । एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्हिअल स्कूल,प्रिप्रीसद्रुद्ीन, ता. इगतपुरी जि. नाशिक 

८ नाशिक | २२ नंदुरबार | एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्हिअल स्कूल,नंदुरबार ता.जि. नंदुरबार 

९ नाशिक | २३ कळवण | एकलव्य मॉडेल RSMAS स्कूल,अजमेर सौदाने,ता.सटाणा,जि.नाशिक 
।१० | नागपूर | २४ | देवरी एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्हिअल स्कूल,बोरगाव बाजार,ता-देवरी,जि-गोंदिया 

| ११ | नागपूर | २५ अहेरी एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्हिअल स्कूल,तुमरगुंडा (अहेरी) ,ता-एटापल्ली,जि.गडचिरोली 
३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११०१४५५१०४५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१ 


AD 


CC NV 


Cc 


(२ SG ८:८४ 


९ 


ee e Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 
A | ts | Nn h R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=TDD 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a614ce75be611413980d3efebe7cde81ad57 1ab 
119e8360b7b526b5159edd099, 


R bs serialNumber=32168d31c7d800af039db3657f6a01d2330 
ठे] (2 (1 t 33f3f7c16b7cal135b2c868025eb3e, cn=Ajitsingh R Rajput 
Date: 2019.01.10 15:06:09 +05'30' 
(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 


) मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्राळय,मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव,आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 
) AGA, SCART विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 
५) सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर. 
) संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
) सामाजिक व आर्थिक विकास संस्था,केरवाडी,ता-पालम,जि-परभणी 


१०) संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


